RNI No . MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्पमिव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय परवणी 


वर्ष ३, अंक २९ ] 


बुधवार , ऑगस्ट १६, २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ४६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 
जिल्हाधिकारी, पालघर यांजकडून 

परिशिष्ट - ७ब 
क्रमांक न. प्रशासन / क-१/ टे-१/न.प. निवडणूक / कावि २८४ / २०१७. - मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / 
नप . २०१७ / प्र. क्र . ११ / का -६ , दिनांक १३ जून २०१७ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायत 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबधित केला) चे कलम १० (१ ) खाली 
मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी, पालघर निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे डहाणू नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक न. प्रशासन / क-१/ टे-१/ न. प. निवडणूक / 
कावि - २२३ / १७ , दिनांक २४ जुलै २०१७ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( १९६५ चा महा . ४०) च्या कलम १०, पोट - कलम (१ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद क्षेत्रातील 
रहिवाशांच्या माहितीसाठी दिनांक २४ जुलै २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून कोणतीही हरकत प्राप्त झाली नाही . 
सदर प्रभाग रचनेस प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी पत्र क्र . साशा / कार्या 
३/ नपा- २/ अंतिम प्रभाग रचना मान्यता / २०१७, दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ अन्वये प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास व त्यासोबतच्या नकाशास अंतिम 
मान्यता दिलेली आहे . त्यामळे मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी, पालघर उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट- कलम ( १ ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४०) च्या कलम ९ पोट - कलम 
( २) अन्वये मा . प्रादेशिक संचालक तथा विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी प्रसिद्ध केलेल्या क्रमांक साशा/ का -३ / 
नपा- २/ प्र. क्र . ३१५ / २०१७, दिनांक १९ जून २०१७ चे शासन राजपत्रान्वये डहाणू नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या 
सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत : 

( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या = २५ 
(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( १ ) 
भाग एक - अ ( को .वि. पु.) - ४६- १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट, १६, २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


( अ ) अनुसूचित जाती = ०१ 
( ब ) अनुसूचित जमाती = ०५ 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ०७ 
( ३) स्त्रियांसाठी ( नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) = १३ 

( ४ ) उपरोक्त क्र . ( ३) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ), ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 

( अ) अनुसूचित जाती = ०० 
( ब ) अनुसूचित जमाती = ०३ 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग = ०४ 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या = ०६ . 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा) 

( ६ ) त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ नप - २०१७/ प्र.क्र . ११ / का - ६, दिनांक १३ जून 
२०१७ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० पोट - कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी, पालघर याद्वारे उक्त नगरपरिषदेचे क्षेत्र जितक्या भागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
( ७) या आदेशाच्या दिनांकाच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

___ अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे प्रभागाची एकूण जागा 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची जागा 
क्रमांक लोकसंख्या, क्रमांक 

कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
असल्यास अनुसूचित जातीची 

( अनु . जाती / अनु . जमाती / 
लोकसंख्या , 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
अनुसूचित जमातीची 

स्त्रियांसाठी धरून ) 
लोकसंख्या 

( ४ ) 
आगर आंबेमोरा, प्रभागाची एकूण १- अ उत्तर . - नरपड गावची हद्द पश्चिमेपासून १- अ- अनुसूचित 
मसोली आंबेडकर लोकसंख्या - ४१०४ १- ब ते पूर्वेकडे रेल्वे लाईन पर्यंत . 

जमाती ( स्त्री ) 
नगर, प्रभुपाडा. अनुसूचित जातीची 

पूर्व- नरपड गावची हद्द पासून ते रेल्वे १- ब- सर्वसाधारण 
लोकसंख्या – ७७४ 

लाईन ने कंक्राडी नदीवरील रेल्वे पुलापर्यंत 
अनुसूचित जमातीची 

दक्षिण . - कंक्राडी नदीवरील रेल्वे 
लोकसंख्या – १८१९. 

पुलापासून ते आंबावाडी पुल ते मीनु 
ईराणीवाडी ते नवसु सुरती यांचे घर ते 

आंबेडकर नगर रस्त्याने एम . एस . ई. बी . 
कार्यालय ते रुस्तम ईराणी यांच्या बंगल्या 
समोरील वाडीचे गेट ते आत्माराम माळीचे 
घर ते सेंट मेरीज स्कुलच्या मागून ते 
खाजनपर्यंत . 
पश्चिम. - खाजनापासून ते खाजनमार्गे 
पान खाडी पुल ते जितेंद्र कडू यांच्या 
दुकानासमोर चार रस्ता ते नारायण बाबू 


नाव 


( ३ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट , १६, २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


३ 


अनुसूची -( चालू) 
( ४) 


(१) 


(२) 


(३) 


(५) 


( ६) 


मल्याण , 
ईराणी रोड. 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या - ४१७५ 
अनुसुचित जातीची 
लोकसंख्या - १२३ 
अनुसुचित जमातीची 
लोकसंख्या - १४३ . 


मल्याण पुर्व प्रभागाची एकूण 
पटेलपाडा . लोकसंख्या - ३९७९ 

अनुसुचित जातीची 
लोकसंख्या - १२४ 
अनुसुचित जमातीची 
लोकसंख्या - ५६४ . 


कडू यांचे घर ते लक्ष्मी फ्लोअर मील ते 
चंद्रकांत दाजी यांचे STD बुथ ते नरपड 

गावची हद्दी पर्यंत . 
२ - अ उत्तर . - मकरंद करंदीकर यांचे घर २ - अ- नागरिकांचा 
२- ब ते कंक्राडी खाडी वरील रेल्वे ब्रिजपर्यंत मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 

पूर्व. –कंक्राडी खाडीवरील रेल्वे ब्रिज ते 
रेल्वेलाईन ने डहाणू- जव्हार रस्त्यावरील २- ब- सर्वसाधारण 
रेल्वे ओव्हर ब्रिजपर्यंत . 
दक्षिण. - डहाणू- जव्हार रस्त्यावरील रेल्वे 

ओव्हर ब्रिज ते बोमी इराणी वाडीपर्यंत . 
पश्चिम . - बोमी इराणी वाडी ते सागर 
मंथन ते सागर लॉज ते इंद्रप्रस्थ बिल्डींग 
ते राजन केळकर यांचे कंपाऊड ते 
जलाराम मंदीरची खाडी ते खाडी मार्गे 

मकरंद करंदीकर यांच्या घरापर्यंत . 
३ - अ उत्तर, राईपाडा हद्द ते कंक्राडी नदी ३- अ- नागरिकांचा 
३ - ब ते नपा हद्दीने टंकरपाडा रोड पर्यंत . मागास प्रवर्ग 

पूर्व. -टंकरपाडा रोड ते मिठावाला चाळ ( स्त्री ) 
ते डहाणूकर बंगला ते गॅस गोडाऊन ते ३- ब - सर्वसाधारण . 
डहाणू- जव्हार रोड मेघालय हॉटेल पर्यंत . 
दक्षिण . - मेघालय हॉटेल पासून ते सेंट्रल 
बँक ते डहाणू- जव्हार रस्त्याने फॉरेस्ट चेक 
पोस्ट ते डहाणू जव्हार रस्त्यावरील रेल्वे 

ओव्हर ब्रिजपर्यंत . 
पश्चिम . - डहाणू जव्हार रस्त्यावरील 
रेल्वे ओव्हर ब्रिज ते रेल्वे लाईन राई 

गावाच्या हद्दीपर्यंत . 
४ - अ उत्तर . - कंक्राडी गावाची हद्दी लगत ४ - अ- अनुसूचित 
४ - ब जामस ईराणीवाडी ते रुस्तम पोलाद 

जमाती 
वाडीपर्यंत . 
पूर्व. –कंक्राडी गावाची हद्दी लगत रुस्तम ४ -ब - सर्वसाधारण 
पोलाद वाडी ते डहाणू जव्हार मुख्य 

( स्त्री ) . 
रस्त्यावर स्ट्रलिंग अपार्टमेन्ट ते डहाणू 
जनता बँकजवळील डीपी ते सिद्धीदर्शन 
बिल्डींगपर्यंत . 
दक्षिण. ---सिध्दीदर्शन बिल्डींग ते इंट्रीगेट 
पाण्याची टाकी ते रेल्वे लाईन पर्यंत . 
पश्चिम , ---फॉरेस्ट रेल्वे लाईन ते रेल्वे 
लाईनने धान्य गोडाऊन ते रेल्वे लाईनने 
डहाणू जव्हार रस्त्यावरील रेल्वे ओव्हर 


मल्याण पुर्व प्रभागाची एकूण 
रामटेकडी. लोकसंख्या - ३७९० 

अनुसुचित जातीची 
लोकसंख्या - १९२ 
अनुसुचित जमातीची 
लोकसंख्या - ५९६. 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट , १६, २०१७ / श्रावण २५, शके १९३९ 


अनुसूची (चालू) 


मानफोडपाडा , प्रभागाची एकूण 
तलावपाडा , लोकसंख्या - ५७९३ 
संजयनगर, अनुसुचित जातीची 
बोहलीपाडा. लोकसंख्या - २७२ 

अनुसुचित जमातीची 
लोकसंख्या - २२९१. 


ब्रिज ते डहाणू जव्हार रस्त्याने फॉरेस्ट 
चेक पोस्ट ते सेंट्रल बँक ते मेघालय हॉटेल 
ते गॅस गोडाऊन ते डहाणूकर बंगला ते 

मिठावाला चाळ ते टंकारपाडा रोडपर्यंत . 
५ - अ उत्तर. ---कंक्राडी गावाची हद्दी लगत रुस्तम ५- अ- अनुसूचित 
५ - ब पोलाद वाडी ते नपा हद्दीने जुन्नर पाडा हद्दी जमाती ( स्त्री ) . 
५ - क ते पाटील पाडा हद्दीपर्यंत . 

पूर्व. - - पाटील पाडा हद्द ते नपा हद्दीने ५-ब - नागरिकांचा 
जव्हार रोड ते नपा हद्दीने रचना सिल्क मागास प्रवर्ग ( स्त्री ). 
मिलच्या पुलापर्यंत . 
दक्षिण. - - रचना सिल्क मिलच्या पुलापासून ५- क - सर्वसाधारण . 
ते नपा हद्दीने पश्चिमेस रेल्वे लाईन आगवन 
गावाची हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम. -- आगवन गावाची हद्द ते रेल्वे 
लाईन ने उत्तरेस शहा यांचेमिठागर ते 
इंट्रीगेट ईएसआर पाण्याची टाकी ते 
सिध्दीदर्शन बिल्डींग ते डहाणू जनता बँक 
जवळील डीपी ते डहाणू - जव्हार रस्त्यावर 
स्ट्रलिंग अपार्टमेन्ट ते कंक्राडी गावाची 

हद्दी लगत रुस्तम पोलाद वाडीपर्यंत . 
६ - अ उत्तर . ---डहाणू मुख्य रस्त्यावरील एसटी ६- अ- नागरिकांचा 
६ - ब डेपो जवळील ब्रिजपासून सागर नाका मागास प्रवर्ग . 

डहाणू जव्हार रस्त्याने रेल्वे ओव्हर ६- ब- सर्वसाधारण ( स्त्री ) . 
ब्रिजपर्यंत . 
पूर्व. -- डहाणू जव्हार रस्त्यावरील रेल्वे 
ओव्हरब्रिज पासून रेल्वे लाईनने रेल्वे 
यार्डपर्यंत . 
दक्षिण. - - रेल्वे यार्ड ते अब्दुल रहिम 
अब्दुल हाई यांचे दुकान ते इलियास यांचे 
दुकान ते मोहमद अली शेख यांचे घर ते 
लिला धोडी यांचे घर ते ताजनेची चाळ ते 
बाबु माच्छी यांचे घरासमोर नानी मांगता 
माच्छी यांचे घर ते योगेश पिंपळे यांचे घर 
ते लोणीपाडा मुख्य रस्त्याने महावीर माच्छी 
यांचे घर ते उमा शंकर जयस्वाल यांचे 
दुकान ते लोणीपाडा मुख्य रस्त्याने निलेश 
किशोर टोक्या यांचे घर ते पश्चिम दिशेला 
रमण दुबळा यांचे घर ते खाजनापर्यंत . 
पश्चिम . - - खाजन ते खाडीमार्गे डहाणू 
मुख्य रस्त्यावरील एसटी डेपो जवळील 
ब्रिजपर्यंत . 


मल्याण, 
केटीनगर , 
नाहारनगर , 
लोणीपाडा 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या - ३७८९ 
अनुसुचित जातीची 
लोकसंख्या – ९१ 
अनुसुचित जमातीची 
लोकसंख्या – ५७५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट, १६ , २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


अनुसूची -( चालू) 
( ४ ) 


(१ ) 


( २) 


(३ ) 


( ५ ) 


७ 


मल्याण पश्चिम , प्रभागाची एकूण 
मसोली. लोकसंख्या - ४२९७. 

अनुसूचित जातीची 
लोकसंख्या - ४३५ . 
अनुसूचित जमाती 
लोकसंख्या - ४७०. 


आगर , पारनाका प्रभागाची एकूण 

लोकसंख्या - ४३२५ . 
अनुसूचित जातीची 
लोकसंख्या - ९२. 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या - ८८५. 


७ - अ उत्तर. --- खाजन ते सेंट मेरीज स्कुलच्या ७- अ- अनुसूचित 
७ - ब मागून आत्माराम माळीचे घर ते रुस्तम जाती. 

ईराणी यांच्या बंगल्यासमोरील वाडीचे गेट ७- ब- सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
ते एम . एस. ई. बी . कार्यालय ते आंबेडकर 
नगर रस्त्याने नवसु सुरती यांचे घर ते 
मीनु ईराणी वाडी ते आंबावाडी पुलापर्यंत . 
पूर्व. --- आंबावाडी पुलापासून खाडी मार्गाने 
नारायण बाग मागील खाडी ते केळकर 
यांचे कंपाऊंड ते इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग ते सागर 
नाका ते डहाणू जव्हार रस्त्यावरील एस . टी . 
डेपोजवळील ब्रिज ते दक्षिणेस खाडीपर्यंत . 
दक्षिण . -- खाडी पासून पश्चिम दिशेने वसंत 
इंजिनिअरींग ते मसोली वडकून रस्त्याने 
मसोली नाका ते डहाणू मुख्य रस्त्याने 

ओमकार दर्शन बिल्डिंग ते मोरार मेन्शन 
ते चंद्रसागर खाडीपर्यंत . 
पश्चिम . -- चंद्रसागर खाडीपासून ते उत्तरेस 

खाजनापर्यंत . 
८- अ उत्तर . --- अरबी समुद्र ते नरपड गावची ८ - अ- अनुसूचित 
८ -ब हद्द ते चंद्रकांत दाजी यांचे STD बुथ ते जमाती. 

लक्ष्मी फ्लोअर मील ते नारायण बाबु ८- ब - सर्वसाधारण 
कडू यांचे घर ते रस्त्याने जितेंद्र कडू । ( स्त्री ) . 
यांच्या दुकानासमोर आगर चार रस्त्याने 
पानखाडी पुलापर्यंत . 
पूर्व. ---पान खाडी पुलापासून ते खाजन 
मार्गे डहाणू मुख्य रस्त्यावर चंद्रसागर ते 
कोस्टल हायवेच्या पुर्वेकडील खाजनापर्यंत. 
दक्षिण . --- खाजनापासून सागर दर्शन ते 
महाराष्ट्र बँक ते समुद्रालगत असलेल्या 

ओशियाना अपार्टमेन्ट पर्यंत . 
पश्चिम . -- समुद्रालगत ओशियाना 
अपार्टमेन्ट ते समुद्र किनाऱ्याने नरपड 

गावाची हद्दीपर्यंत . 
९- अ उत्तर. --- अरबी समुद्र ओशियाना अपार्टमेन्ट ९- अ- अनुसूचित 
९- ब ते महाराष्ट्र बँक ते सागर दर्शन ते जमाती ( स्त्री .) 

कोस्टल हायवेच्या पुर्वेस खाजनपर्यंत . ९- ब- सर्वसाधारण 
पूर्व. --- खाजन ते दक्षिणेस खाजनापर्यंत 
दक्षिण . --- खाजन ते मस्जीद ते छोटूचे 
दुकान ते शिवशक्ती फरसाण मार्ट ते इंगळे 
गणपती कारखाना ते बंदर रोड मार्गे युक्ती 


डहाणू गाव, 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या - ४३०४. 
अनुसूचित जातीची 
लोकसंख्या - ११५ . 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या - ७१९ 


भाग एक- अ ( को .वि . पु.) - ४६ - २ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट, १६, २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


(१) 


(२) 


(३) 


अनुसूची - ( चालू ) 
( ४) 


डहाणू गांव 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या - ३९४९ . 
अनुसूचित जातीची 
लोकसंख्या - ७४ . 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या - ३९७. 


अपार्टमेन्ट ते रॉयल पॅलेस ते खलिफा यांचे 
घर ते नानु रुवेकर यांचे घर ते राजन 
डेकोरेटर यांचे गोडाऊन ते जगदीश मोरेश्वर 
पागधरे यांचे घर ते राजेश बबन मल्हारी 
यांचे घर ते समुद्रापर्यंत . 
पश्चिम. --- समुद्रा लगत राजेश बबन मल्हारी 
यांचे घर ते समुद्राने समुद्रालगत असलेल्या 

ओशियाना अपार्टमेन्टपर्यंत . 
१० - अ उत्तर. - - अरबी समुद्र लगत राजेश बबन १० - अ-नागरिकांचा 
१० - ब मल्हारी यांचे घर ते जगदीश मोरेश्वर मागास प्रवर्ग ( स्त्री ). 

पागधरे यांचे घर ते राजन डेकोरेटर यांचे १० - ब- सर्वसाधारण . 
गोडाऊन ते नानु रुवेकर यांचे घर ते 
खलिफा यांचे घर ते रॉयल पॅलेस ते 
बंदर रोड मार्गे युक्ती अपार्टमेन्ट ते 
इंगळे गणपती कारखाना ते शिवशक्ती 
फरसाण मार्ट ते छोटूचे दुकान ते मस्जीद 
ते खाजनपर्यंत . 
पूर्व. -- खाजन पासून ते खाजन मार्गे 
दक्षिणेस डहाणू खाडी नपा हद्दीपर्यंत . 
दक्षिण. -- डहाणू खाडी नपा हद्दीपासून 
खाडीमार्गेदिवादांडी समुद्रापर्यंत . 
पश्चिम. ---दिवादांडी समुद्रापासून ते 
अरबीसमुद्र किनाऱ्यामार्गे राजेश बबन 

मल्हारी यांचे घरापर्यंत . 
११ - अ उत्तर. -- डहाणू मुख्य रस्त्यावर चंद्रसागर ११- अ- नागरिकांचा 
११ - ब खाजन पासून मोराल मेन्शन ते ओमकार मागास प्रवर्ग . 

दर्शन बिल्डिंग ते डहाणू मुख्य रस्त्याने ११ -ब- सर्वसाधारण 
मसोली नाका पर्यंत . 

____ ( स्त्री). 
पूर्व. -- मसोली नाका पासून वसंत 
इंजिनिअरिंग ते पुर्वेस खाडी ते खाजन 
मार्गे आगवन गावाची हद्दी पर्यंत 
दक्षिण. -- आगवन गावची हद्द पासून ते 
सागरी महामार्ग पुलापर्यंत 
पश्चिम. ---सागरी महामार्ग पुलापासून 
खाजन मार्गे डहाणू मुख्य रस्त्यावर 
चंद्रसागर खाजनापर्यंत . 


११ 


मसोली, वडकुन , प्रभागाची एकूण 
पाटीलपाडा , लोकसंख्या - ३८२६ 
चिमणीपाडा अनुसूचित जातीची 

लोकसंख्या - २६ 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या - ४२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट , १६ , २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


अनुसूची - ( समाप्त ) 


१२ लोणीपाडा, रिलायन्स प्रभागाची एकूण 
कॉलनी, लोकसंख्या - ३९५६. 

अनुसूचित जातीची 
लोकसंख्या – १५३. 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या - ४४२. 


१२- अ उत्तर. ---खाजन पासून रमण दुबळा यांच्या १२ - अ- नागरिकांचा 
१२- ब घरासमोरील मोकळ्या जागेतून मुख्य मागास प्रवर्ग. 

रस्त्याने निलेश किशोर टोक्या यांचे घर ते १२- ब- सर्वसाधारण 
लोणीपाडा मुख्य रस्त्याने उमा शंकर ( स्त्री ). 
जयस्वाल यांचे दुकान ते महावीर माच्छी 
यांचे घर ते योगेश पिंपळे यांचे घर ते 
बाबु माच्छी यांचे घरासमोर नानी मांगता 
माच्छी यांचे घर ते ताजनेची चाळ ते 
लिला धोडी यांचे घर ते मोहमद अली 
शेख यांचे घर ते इलियास यांचे दुकान ते 
अब्दुल रहिम अब्दुल हाई यांचे दुकाना 
समोरुन रेल्वे यार्डपर्यंत . 
पूर्व. ---रेल्वे यार्ड ते रेल्वे लाईनने समांतर 
आगवन गावच्या हद्दीपर्यंत 
दक्षिण . ---रेल्वे लाईन आगवन गावच्या 
हद्दीपासून ते पश्चिमेस खाडी लगत 
आगवन गावच्या हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम . -- खाडी लगत आगवन गावच्या 
हद्दीपासून ते खाजन मार्गे उत्तरेस रमण 
दुबळा यांच्या घरामागील खाजनापर्यंत . 


पालघर , 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७. 


डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


भाग एक - अ ( को .वि . पु.) - ४६ - ३ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट, १६, २०१७/ श्रावण २५, शके १९३९ 


BY THE COLLECTOR OF PALGHAR DISTRICT 

Schedule -7A 
No. M . C .Administration /D - 1/ T - 1/N . P . Election / Sr.- 284 / 17 . — In exercise of the powers conferred on 
meby order No. 371 / 770 .- 80840 /7 . . 887061-& , Grid 23 047 2086 of the State Election Commission ,Maharashtra , 
I, Dr. Prashant Narnaware , Collector , Palghar proposes to make the following draft order under 
sub - section ( 1) of section 10 of Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Township Act , 1965 , (Mah . Xl of 1965 )(hereinafter refered to as the said act ) to fixed for the Dahanu 
Municipal Council, the number and the extent of the wards into which the said Municipal Council area 
shall be divided and to specify the ward reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward 
Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, 
Backward Class of Citizens ) , as the case may be, as shown in the schedule to the draft order , bearing 
No. 0 . 7 . 49114 / 05. 8 / 2 - 8 / 9 . 9 . Hd such / 0611 - 773 / 86 , GHICA pr um poft was published dt. 24th July 2017 as 
required by the provision to sub -section ( 1 ) of section 10 of Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Township Act, 1965, for information of the residents of the Dahanu Municipal 
Council. There is not any objection received in respect of the said , The Regional Director of Municipal 
Administration and Divisional Commissioner, Konkan Division , Navi Mumbai, vide his letter No. 977 06 . 
FYRST/2241-3 / 4 - 2 / 3ifah TTT POHI ARIA / P089 , Garlich fo BTTRE Po84 has approved the Draft Ward Formation 
with Map . Hence , I, Dr . Prashant Narnaware , Collector of Palghar District in exercise of the powers 
conferred on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act, hereby make the following order 
namely : 


the Schedulcheduled Trim Council area 


Order 
WHEREAS, the Hon . Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner, 
Konkan Division , Navi Mumbai by Government Gazette 1911 / 042411 - 3 / 791- 2 / 9 . 8 . 384 / Popu , dated 19th 
June 2017 issued under sub - section (2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal Council, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Dahanu Municipal 
Council the number of councilors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) 
as shown below : 

( 1 ) The number of Councilors to be elected 
(2 ) The number of seats to be reserved 

(a ) for the Scheduled Castes 
(6 ) for the Scheduled Tribes 

( c ) for the Backward Class of Citizens 
( 3 ) The total number of seats to be reserved 
for Women ( including the number of 
seats reserved for women belonging to 
the Scheduled Cast , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens) 
(4 ) Out of seats at serial number 3, the number of 
seats reserved for women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens from amongst the 
Seats reserved for Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
as shown in item at serial number 2 (a ), (b ) and (c ) 
respectively , are as under : 

(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c ) for the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for women as General 
Category (number of seats at serial number 
( 3 ) minus number of seats at serial number ( 4 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट , १६, २०१७/ श्रावण २५, शके १९३९ 


(6 ) Now , Therefore, in exercise of the powers Conferred on me by order No. order 371/94 .- 2086 / 

086 of the State Election Commission Maharashtra read with sub - section ( 1 ) of 
section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 
1965 ( Mah . XL 1965 ). I, Dr . Prashant Narnaware, Collector, Palghar hereby fix the number and extent 
of the wards in to which the said Municipal Council area shall be divided and specify the ward in which 
seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled tribes and Backward Class of Citizens and 
Women ( Including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled tribes and the Backward Class 
of Citizens ), as the case may be , as shown in the Schedule to this order. 

(7 ) This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order. 

Schedule 


Extent of the ward 


Ward Name of the 
No . ward , if any 


Seat 
No 


Total population 
of the division , 

SC population , 
Scheduled Tribes 

population 


If the seat is 
reserved for whom i.e . 
whether for S .C ./S . T . 
or for women (Including 

S . C . woman , S . T . 
woman or B . C . C . 

woman ) 

(6 ) 


(1) 


( 3 ) 


(4 ) 


1A - S . T . 
(Female ) 


(2 ) 

Agar , 
Ambemora , 

Masoli, 
Ambedkar 

Nagar , 
Prabhupada . 


1B -General 


Total population 1- A North . – From Narpad Village 
of the division 1- B Boundary west side to east 
– 4104 

side up to Railway line . 
SC population – 774 East - From Narpad Village 
ST population - 1819 . Boundary upto Railway 

Bridge near Kankradi River 
Railway Line. 
South . – From Railway Bridge 
near via Kankradi River to 
Ambewadi Bridge to Minu 
Irani’s wadi to Navasu Surtis 
house to MSEB Office via 
Ambedkar Nagar Road to 
Gate of the Wadi in Front of 
Rustam Irani’s Bungalow to 
Atmaram Mali s house up to 
Khajan via back side of Saint 
Mary s School. 
West . - From Khajan to Pan 
Khadi Bridge via Khajan to 
Char Rasta in front of Jitendra 
Kadu s shop to Narayana Babu 
Kadu s House to Lakshmi Flour 
Mill to Chandrakant Daji s STD 
Booth up to Narpad Village 

Boundary . 
Total 

2 - A North . – From Makarand 
population of the 2 - B Karandikar s house up to 
Division – 4175 . 

Railway Bridge at Kankradi 
SC population - 123 Khadi. 
ST population - 143 . East . - From Railway Bridge 

at Kankradi Khadi up to 
Railway Over Bridge at 


2 


Malyan , 
Irani Road . 


2A - B . C . C . 
(Female ) 


2B -General. 


ATT 105 - 37 ( 01. 19 .q .) — 8 & – 337 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट , १६, २०१७ / श्रावण २५, शके १९३९ 


Schedule — ( contd .) 

(4 ) 


(1 ) 


(2 ) 


3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Dahanu - Jawhar Road via 
Railway Line. 
South . – From Railway over 
Bridge at Dahanu - Jawhar 
Road up to Bhomi Irani’s Wadi. 
West . – From Bhomi Irani s 
Wadi to Sagar Manthan to 
Sagar Lodge to Indraprasta 
Building to Rajan Kelakar s 
Compound to Khadi at Jalaram 
Mandir via Khadi upto 
Mankarand Karandikar s 

house via Khadi. 
Malyan East, Total 

3 - A North . – From Raipada Village 3A - B .C . C . 
Patel Pada . population of the 3 - B boundary to Kankradi River (Female ) 
division - 3979. 

upto Tankarpada Road via 3B -General. 
SC population – 124 . Municipal Boundary . 
ST population -564 . East. – From Tankarpada 

Road to Mithawala Chawl to 
Dahanukar Bungalow to Gas 
Godown upto Meghalay Hotel 
at Dahanu - Jawhar Main Road . 
South . – From Meghalay Hotel 
to Central Bank to Forest Check 
Post along with Dahanu - Jawhar 
Road upto Railway Over Bridge 
at Dahanu - Jawhar Road . 
West. – From Railway Over 
Bridge at Dahanu - Jawhar 
Road upto Rai Village 

Boundary via Railway Line. 
Malyan East , Total 

4 - A North . – From Jamas Irani wadi 4A -S . T . 
Ram Tekadi. population of the 4 - B near Kankradi village boundary 4B -General 
division - 3790 

upto Rustam Polad s Wadi. ( Female ) 
SC population - 152 East. – From Rustam Polad s 
ST population -596 . Wadi near Kankradi village 

Boundary to Starling Apartment 
at Dahanu- Jawhar Road to DP 
near Dahanu - Janta Bank up 
to Siddhidarshan building . 
South . – From Siddhidarshan 
building to Intrigrate Water 
Tank upto Railway Line. 
West. – From Railway Line to 
Grains Godown along with 
Railway Line to Railway over 
bridge at Dahanu - Jawhar road 
along with Railway Line to 
Forest Check Post along with 
Dahanu - Jawhar road to 
Central Bank to Meghalay Hotel 
to Gas Godown to Dahanukar 
Bungalow to Mithavala Chawl 
upto Tankarpada Road . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट , १६, २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


28 


Schedule — ( contd .) 

(4 ) 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Manfodpada, Total 

5 - A North . – From Rustom Polad 5A - S . T . 
Talavpada , population of the 5 - B Wadi near Kankradi village ( Female ). 
Sanjay Nagar, Division - 5793. 5 - C Boundary to Junnarpada 5B - B . C . C . 
Bohalipada. SC population – 272 . village boundary via Municipal (Female ). 
ST population – 2291 . Boundary upto Patilpada 5C -General. 

village Boundary . 
East. – From Patilpada village 
boundary to Dahanu - Jawhar 
Road via Municipal boundary 
to Bridge at Rachna Silk Mill 
via Municipal Boundary . 
South . — Bridge at Rachna Silk 
Mill upto Railway Line near 
Agvan Village boundary towards 
west side via Municipal 
Boundary . 
West. – From Agvan Village 
Boundary to Shaha s Mithagar 
along with Railway line towards 
north side to Intrigate ESR 
Water Tank to Siddhidarshan 
building to DP near Dahanu 
Janta Bank to Starling 
Apartment at Dahanu - Jawhar 
Road upto Rustom Polad Wadi 

near Kankradi Village Boundary . 
Malyan , Keti Total 

6 - A North . – From bridge near ST 6A - B . C .C . 
Nagar, Nahar population of the 6 - B depot at Dahanu Main road 6 B -General 
Nagar , Division – 3789. 

to Sagar naka along with 

(Female ). 
Lonipada . SC population - 91. Dahanu- Jawhar road upto 
ST population – 575 . railway over bridge . 

East. — From railway over 
bridge at Dahanu - Jawhar road 
upto railway yard via Railway 
line. 
South . – From Railway yard to 
Abdul Rahim Abdul Hai s shop 
to Ilihas s shop to Mohmad 
Ali Shaikh s house to Lila 
Dhodi s house to Tajne s chawl 
to Nani Mangta Machhi s 
house in front of Babu Machhi s 
house to Yogesh Pimple s house 
to Mahavir Machhihouse along 
with Lonipada main road to 
Uma Shankar Jaiswal shop to 
Nilesh Kishor Tokya s house 
along with Lonipada main road 
to Raman Dubla s house at west 
side upto straight to Khajan . 
West. – From Khajan upto bridge 
near ST depot at Dahanu Main 
road via Khadi. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट , १६ , २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


Schedule - ( contd .) 

(4 ) 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(6 ) 


7A - S . C . 
7B -General 
(Female ). 


Malyan Total 

7 - A North . – From Khajan to 
West , Masoli. population of the 7 - B Atmaram Mali s house via 
division – 4297 . 

back side of SaintMary s 
SC population – 435 . School to the Gate of Wadi in 
ST population - 470 . front of Rustom Irani s 

Bungalow to MSEB Office to 
Navasu Surti s house via 
Ambedkar Nagar Road to Minu 
Irani’s Wadi upto Ambawadi 
Bridge . 
East. – From Ambawadi Bridge 
to the Khadi behind Narayan 
Baug via Khadi to Kelkar s 
Compound to Indraprasta 
Building to Sagar Naka to 
Bridge near ST Depot upto 
Khadi towards south side . 
South . – From Khadi towards 
west side to Vasant Engineering 
to Masoli Naka via Masoli 
Vadakun Road to Omkardarshan 
Building via Dahanu Main 
Road to Morar Mention upto 
Chandra Sagar Khadi. 
West. – From Chandra Sagar 
Khadi up to Khajan towards 

North side. 
Agar , Total 

8 - A North . From Narpad village 
Parnaka . population of the 8 - B Boundary near Arabian Sea 
division - 4325 . 

to Chandrakant Daji s STD 
SC population – 92 . Booth to Lakshmi Flour Mill 
ST population –885 . to Narayan Babu Kadu s 

house along with Road to 
Char Rasta in front of Jitendra 
Kadu s shop upto Pankhadi 
Bridge. 
East. – From Pankhadi Bridge 
to Chandrasagar at Dahanu 
Main Road via Khajan upto 
Khajan at east side of Costal 
Highway . 
South . — From Khajan to Sagar 
Darshan to Bank of Maharashtra 
upto Ashiyana Apartment near 
Arabian Sea . 
West. – From Ashiyana Apart 
ment near Arabian Sea upto 
Narpad Village Boundary via 
Arabian sea . 


8A - S . T . 
8B -General 
( Female ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट, १६, २०१७/ श्रावण २५ , शके १९३९ 


Schedule — (contd.) 

(4 ) 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


9 


10 


Dahanu Gaon , Total population 9 - A North . – From Ashiyana Apart- 9A - S . T . 
of the 

9 - B ment at Arabian Sea to Bank (Female ) 
Division - 4304. 

of Maharashtra to Sagar 9B - General. 
SC population – 115 . Darshan upto Khajan at east 
ST population – 719. side of Costal Highway . 

East. – From Khajan upto 
south side Khajan . 
South . – From Khajan to Masjid 
to Chhotu s shop to Shivshkti 
Farsan Mart to Ingle Ganesh 
Karkhana to Yukti Apartment 
via Bundar road to Royal Palace 
Building to Khalifa s house to 
Nanu Ruvekar s house to Rajan 
Decorator s Godown to Jagdish 
Moreshwar Pagdhare s house up 
to Rajesh Baban Malhari s house 
near Arabian Sea . 
West . — From Rajesh Baban 
Malhari s house near Arabian 
Sea upto Ashiyana Apartment 
near Arabian Sea via Arabian 

Sea . 
Dahanu Gaon Total population of 10 - A North . From Rajesh Baban 10A - B . C . C . 

the division - 3949 10 - B Malhari s house near Arabian ( Female ) 
SC . population – 74 . sea to Jagdish Moreshwar 10B - General. 
ST population – 397. Pagdhare s house to Rajan 

Decorator s Godown to Nanu 
Ruvekar s house to Khalifa s 
house to Royal Palace building 
to Yukti Apartment via Bundar 
road to Ingle Ganesh Karkhana 
to Shivshkti Farsan Mart to 
Chhotu s shop to Masjid upto 
Khajan . 
East. – From Khajan upto 
Dahanu Khadi Municipal 
boundary via Khajan towards 
South Side . 
South . – From Dahanu Khadi 
Municipal boundary upto 
Divadandi Arabian sea via Khadi. 
West. – From Divadandi Arabian 
Sea upto Rajesh Baban Malhari s 

house via Arabian Sea . 
Masoli, Total population of 11 - A North . – From Chandra Sagar 11A - B .C .C . 
Vadkun , the division , 3826 11 - B Khajan at Dahanu Main Road 11B - General 
Patilpada , SC population – 26 to Morar Mention to Omkar (Female ). 
Chimanipada ST population - 422 Darshan building upto Masoli 

Naka along with Dahanu Main 
road . 


11 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट , १६, २०१७/ श्रावण २५, शके १९३९ 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


Schedule — ( conld .) 

(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


12 


Lonipada , 
Reliance 
colony . 


East. – From Masoli Naka to 
Vasant Engineering to east 
side Khadi upto Agvan village 
boundary via Khajan . 
South . – From Agvan village 
boundary upto Costal Highway 
Bridge . 
West. – From Costal Highway 
Bridge up to Chandra Sagar 
Khajan at Dahanu Main road via 

Khajan . 
Total population 12 - A North . – From Khajan to open 12 - A B . C .C . 
of the 

12 - B land in front of Raman Dubla s 12 - B -General 
Division - 3956 . 

house to Nilesh Tokya s house (Female ). 
SC population – 153 . via main road to Uma Shankar 
ST population - 442 . Jaiswal s shop via Lonipada main 

road to Mahavir Machhi s house 
to Yogesh Pimple s house to Nani 
Mangata Machhi house in front 
of Babu Machhi s house to Tajne s 
chawl to Lila Dhodi s house to 
Mohmadali Shaikh s house to 
Iliyas s shop upto Railway Yard 
via Abdul Rahim Abdul Hai s shop . 
East . – From Railway Yard upto 
Agvan village boundary parallel 
to Railway Line . 
South . – From Agvan village 
Boundary Railway Line upto Agvar 
village boundary towards west 
side near Khadi. 
West. – From Agvan village 
boundary near Khadi upto 
Khajan towards north side behind 
Raman Dubla s house via Khajan . 


Palghar , 
dated 14th August 2017 . 


DR. PRASHANT NARNAWARE , 

Collector , Palghar. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAMJAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


